महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय 
मुंबई खंडपीठ नागपूर व पुणे येथील वर्ग-२, 
३व४ची ३२ अस्थायी पदे दि.१/३/२०२२ ते 
दि.३१/८/२०२२ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत........... 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व Tare विभाग, 
शासन निर्णय क्र. राजस-२०२२/प्र.क्र.9२/५स 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :- १६मार्च, २०२२ 
वाचा :- १) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.राजस-१००८/प्र.क्र.५३८/५स, 
दि.५/५/२०११ 
2) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.राजस-२०२१/प्र.क्र.७५/५स, 
दि.२२/९/२०२१ 
3) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, पुणे यांचे पत्र क्र. आस्थापना/ कक्ष-४/सह.न्याय/अस्थायी पदे/ 
मुदतवाढ/२०७/२०२१, दि.२१/२/२०२२ 
४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२२/२/२०२२ 
शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर व पुणे येथील वर्ग-२, ३ व ४ ची ३२ 
अस्थायी पदे संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.२२/९/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दि.२८/२/२०२२ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्यात आलेली होती. प्रशासकीय कारणास्तव सदर अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक 
असून, त्यांना सन २०२२-२०२३ करीता मुदतवाढ मिळणे आवश्‍यक आहे. सदर ३२अस्थायी पदांना 
दि.१/३/२०२२ ते २८/२/२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मंजूरी देण्याबाबत सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 
सहकारी संस्था, पुणे यांनी संदर्भाधिन क्र.३ च्या दि.२१/२/२०२२ च्या पत्रान्वये विनंती केली आहे. 
सहकार, पणन व dele विभागाच्या क्षेत्रिय आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारीत आकृतिबंधास 
उच्चस्तर सचिव समितीने दि.२१/१/२०११ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सुधारीत 
आकृतिबंधाचा शासन निर्णय दि.५/५/२०११ रोजी निर्गमित करण्यात आला असून सुधारीत आकृतिबंधामध्ये 
उक्त अस्थायी पदांचा समावेश आहे. वित्त विभागाच्या दि.१/९/२००४ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
आकृतीबंधाचा दर तीन वर्षानी आढावा घेणे आव्यक आहे. त्यानुसार शासन निर्णय दि.५/५/२०११ नुसार 
निर्गमित केलेल्या आकृतीबंधास दि.५/५/२०१४ रोजी तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. सुधारीत आकृतीबंध निश्चित 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव सहकार आयुक्‍त यांच्याकडून शासनास प्राप्त झाला असुन, तो मा.मुख्य सचिवांच्या 
अध्यक्षतेखालील उच्चस्तर समितीच्या मान्यतेस्तव वित्त विभागास सादर करण्यात आला असून, वित्त 
विभागाने उपस्थित केलेल्या त्रुटींची पूर्तता करुन प्रस्ताव फेरसादर करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. 
वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.२२/२/२०२२ नुसार, सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु त्यांचा समावेश 
आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.१/३/२०२२ ते 
दि.३१/८/२०२२ या कालावधीत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. दरम्यानच्या काळात 
सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याबाबत सर्व प्रशासकीय विभागांनी दक्षता 
घ्यावी sant बाबही शासन निर्णयात नमुद केली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस-२०२२/प्र.क्र.७२/५स 


सबब, शासन निर्णय दि.५/५/२०११ अन्वये निश्चित केलेल्या आकृतिबंधात उक्त पदांचा समावेश 
आहे, या अटीच्या अधीन राहून महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर व पुणे येथील 
वर्ग-२, ३ व ४ ची ३२ अस्थायी पदांना दि.१/३/२०२२ ते दि.३१/८/२०२२ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन 
मान्यता देत आहे. सदर पदांची विगतवारी सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविली आहे. 


२. यावर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक व्ही-२, ०१-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन, (०१) संचालन व 
प्रशासन (०१) (०९) महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय (२४२५ ०१०२)" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व त्या लेखाशिर्षाखालील सन 2022-2023 च्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.२२/२/२०२२ शासन निर्णयान्वये विभागास प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्या संगणक सांकेतांक २०२२०३१६१६२४४४८८०२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ae 
‘ J Pallavi Kishor 


Kolekar टॅ 
(पल्लवी कोळेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१ सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२ अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई. 
३. विभागीय सहनिबंध सहकारी संस्था (प्रशासन), पुणे/नागपूर 
8 सदस्य, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई खंडपीठ पुणे / नागपूर द्वारा- प्रबंधक 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई / नागपूर, 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 
. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे /नागपूर. 
. वित्त विभाग (व्यय - २/ अर्थसंकल्प - १९), मंत्रालय, मुंबई. 
qo. अवर सचिव १५-स/ १७-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
११. निवडनस्ती- कार्यासन ५स. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस-२०२२/प्र.क्र.9२/५ स 


शासन निर्णय क्रमांक राजस -२०२२/प्र.क्र.9२/५ स, दि.१६ मार्च, २०२२ च्या 
शासन निर्णयातील महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई व खंडपीठ नागपूर, 
पुणे व औरंगाबाद येथील ३२ अस्थायी पदांच्या विगतवारीचे विवरणपत्र 
वेतनश्रेणी (रुपये) पदांची संख्या 
(सहाव्या वेतन आयोगानुसार) 
१ | निबंधक ९३००-३४८०० q 
(वर्ग-३ व वर्ग-४) 


कार्यालय अध 
लघुलेखक Fei 
५_ | मिरस्तेदार 
ats लिपिक 
टंकलेखक 
शिपाई 
१ 
२ 
५ 

एकूण 


पुणे (वर्ग-३ व वर्ग-४) 


१ लघुलेखक (निम्नश्रेणी) ९३००-३४८०० 
२ शिरस्तेदार ९३००-३४८०० 
3 मुख्य लिपिक ९३००-३४८०० 
४ कनिष्ठ लिपिक ५२००-२०२०० 
षु टंकलेखक ५२००-२०२०० 
& शिपाई ४४४०-७४४० 
ी ७०-5८ 
र ९३०००३४८०० 


एकूण :- मुंबई 92+ नागपूर + पुणे + औरंगाबाद ६5३२ 


A 


vo 


_१_| 
ककी 
व की 


ळ 


~ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


